पशुखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, पुणे या संस्थेमध्ये 
पशु-पक्षी खाद्यामधील करण्यात येणा-या विविध 
घटकांच्या विशलेषणासाठीच्या विद्यमान प्रती 
चाचणी दरात सुधारणा तसेच, अन्य घटकांचे 
विश्लेषण करण्यासाठी सेवाशुल्काचे दर निश्चित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक एफडीआर-२०१८ / प्र.क्र. १७२ /पदुम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - १५ जानेवारी, २०१९. 
वाचा - 9) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक 
संकीर्ण-२०१३ / प्र.क्र. 300 /पदुम-४, दि. ३०.१०.२०१३. 
२) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन पूरकपत्र क्रमांक 
संकीर्ण-२०१३ / प्र.क्र. ३०० /पदुम-४, दि. १०.०१.२०१४. 
3) आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. पखाविप्र / तांत्रिक- २ / 
पसं-६ /प्र.क्र.९९/ १०७०/२०१८, पुणे दि. २९.१०.२०१८ 


प्रस्तावना - 

वाचा-१ येथील शासन निर्णय दि. ३०.१०.२०१३ अन्वये तसेच, वाचा-२ येथील शासन पूरपत्र 
दि.१०.०१.२०१४ अन्वये, Whar विश्लेषण प्रयोगशाळा, पुणे येथे way व पक्षी खाद्यामधील विविध घटक 
विश्लेषणासाठी आकारावयाच्या प्रति चाचणी दरात सुधारणा करण्यात आलेली आहे. 

सन २०१७-१८ मध्ये केंद्र सहाय्यित (६०:४०) राष्ट्रीय wes अभियानाच्या वैरण व VAP] या उप- 
अभियानांतर्गत पश्ुखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, पुणे या संस्थेचे बळकटीकरण करण्यात आले असून, या अंतर्गत 
उपलब्ध झालेल्या अत्याधुनिक उपकरणांच्या सहाय्याने wy व पक्षी खाद्यामधील विविध घटक जसे की, विविध 
खनिजद्रव्ये, एकूण ऊर्जा, युरिया, एडीएफ, एनडीएफ, एडीएल इत्यादी तसेच, पक्लुधनास देण्यात येणा-या क्षार 
मिश्रणातील विविध खनिजद्रव्ये / धातू यांचे पृथःकरण अचूकरित्या करण्याची सुविधा या प्रयोगशाळेत उपलब्ध 
झालेली आहे. सदर उपकरणांची खरेदी किंमत, पशु-पक्षी खाद्यातील विविध घटक चाचण्यांसाठी लागणारी 
रसायने व fee, विविध गॅसेस व इतर अनुषंगीक बाबी या करीता होणारा खर्च तसेच, केंद्र शासनाच्या, विविध 
राज्याच्या आणि खाजगी पशु-पक्षी खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळांमध्ये उपरोक्‍त नमुद विविध घटकांच्या चाचण्यांसाठी 
सद्यस्थितीत आकारण्यात येणारे सेवाशुल्क यांची तुलना करुन, पश्युखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, पुणे येथे पशु व 
पक्षी खाद्यामधील विविध घटक विश्लेषणासाठी दि.३०.१०.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित करण्यात 
आलेल्या प्रति चाचणी दरांमध्ये आणखी सुधारणा करणे, तसेच, पक्ु-पक्षी खाद्यामधील या पूर्वी करण्यात येत 
नसलेल्या घटकांची चाचणी करण्यासाठी आकारावयाचे प्रति चाचणीचे दर निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने वाचा येथील नमूद शासन निर्णय व शासन पूरकपत्र अधिक्रमित करून 
खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीआर-२०१८ / प्र.क्र. १७२ /पदुम-४, 


शासन निर्णय - 


पशुखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, पुणे येथे पशु-पक्षी खाद्यामधील विविध घटक विश्लेषणासाठी सद्यस्थितीत 
आकारण्यात येत असलेल्या प्रति चाचणी दरामध्ये सुधारणा करण्यास तसेच, पश्यु-पक्षी खाद्यामधील या पूर्वी निश्चित 
करण्यात न आलेल्या घटकांची चाचणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे आकारावयाच्या प्रति चाचणी दरास याव्दारे 
शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पशुखाद्य / क्षारमिश्रण शासन निर्णय दि.३०/१०/२०१३| प्रति चाचणी सुधारित दर 

विश्लेषण घटकाचे नाव ये निश्चित करण्य 
आलेले प्रति चाचणी दर 
| a | २ 3 Sa. 

ae Calcium (Ca) रू.१५०/- रू.५००/- 

२ Phosphorus (2 रू.१५०/- रू.५००/- 

३ Sodium (Na)/Na Cl रू.१५०/- रू.५००/- 

8 Potassium (K ) Poe रू.५००/- 

षु Magnesium (Mg) Poe रू.५००/- 

६ Sulphur (8) Pe रू.५००/- 

9 lron (Fe) Poe रू.५००/- 

Copper (Cu) Pe रू.५००/- 

९ Cobalt (Co) Pe रू.५००/- 

(तर. | Manganese (Mn) Poe रू.५००/- 

aa | Molybdenum (Mo ) Poe रू.५००/- 

१२ Zinc( Zn ) Poe रू.५००/- 

१२३ Selenium (Se ) Pe रू.५००/- 

१४ Aluminium (Al) Poe रू.५००/- 

१५ Arsenic (As ) Pe रू.५००/- 

१६ Cadmium (Cd) Pe रू.५००/- 

१७ Lead (Pb) Pe रू.५००/- 

१८ Mercury (Hg) Poe रू.५००/- 

१९ Macro or Major शिका प्रत्यक्षात येणारा खर्च रु. ३,०००/-या 
elements -: Ca, P, Na, प्रमाणे १० टक्के Ye विचारात घेता 
K,S&Mg रु. २,७००/- 

२० Micro or trace शिका प्रत्यक्षात येणारा खर्च रु. ३,५००/- 
elements:- Fe, Cu, Co, या प्रमाणे १० टक्के सूट विचारात घेता 
Mn, Zn, Mo & Se रु. 3,940/- 

२१ Heavy Metals :- Al, As, शि प्रत्यक्षात येणारा खर्च रु. २ ,५००/-या 
Cd, Pb & Hg प्रमाणे १० टक्के सूट विचारात घेता 

रु. २,२५०/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीआर-२०१८ / प्र.क्र. १७२ /पदुम-४, 


२२ Macro+ Micro+ Heavy प्रत्यक्षात येणारा खर्च रु. ९,०००/-या 
Metals प्रमाणे १५ टक्के Ye विचारात घेता 
रु. ७,६५०/- 
23 Urea रू.५५०/- 
२४ Gross Energy रू.४५०/- 
२५ Fibre Fractions: रू.१,८००/- 


NDF (Neutral Detergent 
Fibre) + ADF (Acid 
Detergent Fibre) + ADL 
(Acid Detergent Lignin) 


या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आलेले उपरोक्त प्रमाणे Wp घटक विष्लेषणाचे सुधारित 


दर सदरचा शासन निर्णय निर्गमीत झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


उपरोक्त प्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या पश्यु-पक्षी खाद्यामधील विविध घटकांच्या विश्लेषणासाठी 


निश्चित करण्यात आलेल्या सेवाशुल्काच्या दरांचा आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दर पाच वर्षानी 
आढावा घेऊन, त्यात आणखी सुधारणा करावयाची झाल्यास, योग्य त्या समर्थनासह प्रस्ताव शासनास सादर 


करावा. 
सदरचा are निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६६३०/२०१८/व्यय-२ दि.११.०१.२०१९ 
अन्वये व त्यांच्या सहमतीने निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११५१६५०१५७८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc 40 A -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


Digitally signed by Vijay K. Chaudhari 
Date: 2019.01.15 17:00:08 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

मा. राज्यमंत्री (AMA व दुग्धव्यवसाय विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे 

आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला. 

व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीआर-२०१८ / प्र.क्र. १७२ /पदुम-४, 


७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

८. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पक्ुसंवर्धन. 

९. संचालक संशोधन, महाराष्ट्र Wd मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, सेमिनरी हिल्स, नागपूर. 
१०. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१ महाराष्ट्र मुंबई ४०० ०२०. 

११. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई Yoo ०२०. 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१३. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१४. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त. 

१६. पशुसंवर्धन उपायुक्‍त, गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा, आरे कॉलनी, गोरेगाव, Fay 

१७. सहायक आयुक्त TAI, WARIS विश्लेषण प्रयोगशाळा, गोखलेनगर, पुणे-१६. 
१८.सर्व जिल्हा Tatas अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१९. अवर सचिव, पदुम-३, कक्ष अधिकारी पदुम-१/ १६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. निवड नस्ती (पदुम-४) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


